राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक 
प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक साडी मोफत 
उपलब्ध करण्याची Hes मार्केट योजना 
सुरु करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र:- सपववि-३७०१२/९८/२०२३-०)९७$<18८-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक -: १० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण २०२३/प्र.क्र.८१/टेक्स-५, 
दि.०२.०६.२०२३ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, धोरण २०२३/प्र.क्र. १०६/टेक्स-५ 
दि.०३ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३ अन्वये राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ ला मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण आणि 
त्यातील सर्व संबंधित योजना हा शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून कार्यान्वित होईल व 
दि.३१.०३.२०२८ पर्यंत वैध राहील असे नमूद केले आहे. सदर धोरणातील परिच्छेद क्र.११(३) मध्ये 
“कॅप्टिव्ह मार्केट- राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक साडी मोफत 
उपलब्ध व्हावी यासाठी सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग सविस्तर मार्गदर्शक तत्वांसह यथावकाडा 
एक योजना तयार करेल.” असे नमूद केले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
दि. १७.०७.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या दारिद्रय 
रेषेखाळील (पिवळी शिधापत्रिकाधारक) कुटुंबांचा अंत्योदय अन्न योजना कुटुंब गटात समावेश 
करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबाना वस्त्रोद्योग 
विभागामार्फत दरवर्षी एक साडी मोफत उपलब्ध करण्याची कॅप्टिव्ह मार्केट योजना सुरु करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

दिनांक ०२ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्याच्या “एकात्मिक व शाश्वत 
वस्त्रोच्योग धोरण २०२३-२८” जाहीर करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार अंत्योदय शिधापत्रिका 
धारक कुटुंबाना वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली प्रति कुटुंब एक साडीचे मोफत वाटप 
करण्याची योजना या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात येत आहे. 


२. योजनेचे स्वरुप:- 
२.१ योजनेचा कालावधी :- 
सदर योजनेचा कालावधी सन २०२३ ते २०२८ या ५ वर्षासाठी निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः MIAfa-319092/%/2023-DESKTEX-2 


२.२ लाभार्थी :- 

अ) राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा 
लाभ घेता येणार आहे. 

ब) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 
दि.३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत राज्यात अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबांची 
संख्या २४,५८,७४७ इतकी आहे. 

क) दरवर्षी अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबांच्या संख्येत वाढ/ घट होण्याची 
शक्‍यता आहे. त्यांच्या संख्येनुसार सदर योजनेच्या लाभार्थ्याच्या संख्येत 
वाढ/घट होणार आहे. 

२.३ नोडल संस्था :- 

सदर योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. नवी मुंबई यांना नोडल 
संस्था नेमण्यात येत आहे. महामंडळाने त्यांचेकडे नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील 
यंत्रमाग सहकारी संस्था/ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (M.S.M.E) अंतर्गत नोंदणीकृत 
घटक यांच्याकडून निर्धारित केलेले तांत्रिक निकष विचारात घेवून साडीचे उत्पादन 
कार्यक्रम राबवावा. 


२.४ वित्तीय भार:- 

अ) सन २०२३-२४ साठी सदर योजनेकरीता महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाने 
ई-निविदाद्वारे केलेल्या दर करारानुसार प्रति साडी किंमत महामंडळाच्या 
सेवाशुल्कासह रु.३५५/- (अधिक GST 4%) निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच 
सदर धोरणांतर्गत धोरण कालावधीसाठी दरवर्षी होणा-या दरकरारानुसार 
साडीची किंमत निश्चित करण्यात येईल. ज्या वर्षात साडी वाटप करावयाचे आहे 
त्या वर्षातील दरकरार काही कारणास्तव केला नसल्यास लगतच्या मागील 
वर्षातील दरकरारानुसार किंमत आकारण्यात यावी. 

ब) सदर योजनेकरीता साड्यांचे उत्पादन, वाहतूक, जाहिरात, प्रसिध्दी, 
साठवणूक, हमाली यासाठी येणारा खर्च महामंडळाला राज्यश्शासनाकडून 
देण्यात येईल. तद्नंतर संबंधीतांना देयके अदा करण्याची जबाबदारी 
महामंडळाची राहील. 

क) सदर वित्तीय भार दरवर्षी अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबांच्या संख्येत 
होणाऱ्या वाढ/ घट यांच्या संख्येवर तसेच महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ 
यांनी दरवर्षी केलेल्या दरकरारानुसार निश्चित केळा जाईल. 


२.५ वितरण व्यवस्था :- 
साड्यांचे वितरण राज्य शासनाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत करण्यात 
येईल. लाभार्थांना रास्त भाव दुकानांमधून साडी वितरीत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः MTAFa-319092/%/2023-DESKTEX-2 


२.६ वितरणाचा कालावधी :- 
शासनाने निश्चित केलेल्या सणाच्या दिवशी अंत्योदय शिधापत्रिका धारक 
प्रतिकुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत वाटप करण्यात येईल. 


२.७ योजनेचे लेखाशीर्ष :- 
सदर योजनेकरीता नवीन लेखाशीर्ष खालीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे. सदर योजनेचा खर्च या लेखाशिर्षातून दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात येईल. 


मागणी क्र- व्ही २ 

२८५१,ग्रामोद्योग व लघुद्योग, 

(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था, 

(०३) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८, 

(03)(09) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रो्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत कॅप्टिव्ह मार्केट 
योजना, (कार्यक्रम) 

(२८५१ ७४४५) ३३, अर्थसहाय्य 


Demand No- V 2 


2851, Village and Small Industries, 

(110),Composite Village and Small Industries and Co-operative 
Societies, 

(03) Integrated and Sustainable Textile Policy 2023-28, 

(03)(01), Captive Market Scheme under Integrated and Sustainable 
Textile Policy 2023-28, (Scheme) 

(2851 7445) 33, subsidies 


3. साडी उत्पादन कार्यक्रम, साडीचा दर्जा, रंगसंगती, साडीची किंमत, साडीची 
गुणवत्ता, योजनेची प्रसिद्धी व इतर होणारा खर्च इत्यादी बाबी तसेच दरवर्षी साडी कोणत्या 
सणाला वितरीत करावयाची याबाबत शासन मान्यतेने निर्णय घेण्यात येईल. 


8. सदर योजनेची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील:- 

१) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून साडी पुरवठ्या बाबत विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदाद्वारे पुरवठादार संस्थांची सूची व साडीचे 
दरकरार निश्चित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून 
राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबांना मोफत साडी पुरवठा योजनेंतर्गत 
ई-निविदामध्ये सहभाग घेतलेल्या नोंदणीकृत पुरवठादार संस्थांच्या सूची (पॅनल) 
मधील संस्थांकडून साड्यांचा पुरवठा करण्यात येईल. सदर सूचीमधील संस्थांनी 
स्वत: तसेच महामंडळाकडील नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील राष्ट्रीय सहकारी 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः MTAfa-319092/%/2023-DESKTEX-2 


१०) 


विकास निगम योजनेअंतर्गत प्राथमिक यंत्रमाग सहकारी संस्थांना राज्य शासनाने 
अर्थसहाय्य वितरीत HSS आहे अशा संस्था व महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत प्राथमिक यंत्रमाग सहकारी संस्था (खर्चीवाळे 
संस्था), तसेच राज्यातील YH, लघु व मध्यम उद्योजकांमार्फत साडीचे उत्पादन 
करून घ्यावे. 


कोणत्याही परिस्थितीत वरील मुद्दा क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेल्या सूची (पॅनल) 
मधील संस्थांशिवाय अन्य खाजगी व्यापाऱ्यांकडून साड्यांची खरेदी करून पुरवठा 
करण्यात येऊ नये. 

वरील मुद्दा क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेल्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
योजनेअंतर्गत शासनाने अर्थसहायित केलेल्या यंत्रमाग सहकारी संस्थांकडून साडी 
उत्पादन करून घेतल्यानंतर त्यांना देय असलेल्या रकमेतून १% रक्कम वसुल 
करून ती रक्कम त्या संस्थांच्या वसुलीपात्र रक्‍कम म्हणून रा.स.वि.नि कर्जाची 
परतफेडीपीत्यर्थ महामंडळाने वळती करून शासन खाती जमा करावी. 


वरील मुद्दा क्रमांक १ मधील सूची (पॅनल) मधील नमूद संस्थांची उत्पादन क्षमता 
तपासून संस्थांवर अन्याय होणार नाही याची खात्री करून जवळपास सम प्रमाणात 
उत्पादन करून घेण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील, याबाबत भविष्यात 
तक्रार झाल्यास सर्वस्वी महामंडळ जबाबदार राहील. 


वरील मुद्दा क्रमांक १ मधील संस्थांची नावे वापरून अन्य स्तोत्रांकडून साडीचे 
उत्पादन करून घेऊन पुरवठा करण्यात येऊ नये. 


शासनाने विहित केल्यानुसार साडीचा दर्जा उत्तम आहे व संस्थांकडून साडयांचे 
उत्पादन योग्यरीत्या केळी जात आहे याची खात्री महामंडळाने करावी. 


लाभार्थी कुटुंबास साडी वितरण करण्यापूर्वी शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे पॅकिंग 
करणे, ज्या संस्थेने उत्पादन केले आहे त्यांचे कोडींग करणे, योजनेअंतर्गत साडी 
वितरीत केली जाते त्या योजनेविषयी Temporary Ink Mark साडीवर मुद्रित करणे 
इत्यादी बाबींसाठी महामंडळ जबाबदार राहील. 


लाभार्थ्यास पुरवठा करण्यापूर्वी विहित निकषाप्रमाणे साडी असल्याबाबत शासकीय 
मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेकडून साड्यांची तपासणी करून घेण्याची जबाबदारी 
महामंडळाची राहील. 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्यातील प्रत्येक तालुक्‍यातील, 
प्रत्येक गावातील रास्त भाव दुकाननिहाय अंत्योदय शिधाप्रत्रिकाधारक कुटुंबाची 
यादी महामंडळास उपलब्ध करुन द्यावी. सदर उपलब्ध यादीनुसार साड्यांचे गठ्ठे 
तयार करुन रास्तभाव दुकानाच्या नावानुसार तालुक्‍्यास्तरावरील गोदामापर्यंत 
महामंडळामार्फत पोहोचविण्यात येतील. 

अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबासाठी साडी वितरण शासनाने निश्चित केलेल्या 
कालावधीमध्ये करण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे सर्व साड्या विहित कालावधी पूर्वी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः MIAPa-319092/%/2023-DESKTEX-2 


प्रत, 


घ्‌. 


oc “७ AD WO 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) यंत्रणेकडे पोचवण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
यंत्रमाग महामंडळाची राहील व याबाबत करीत असलेल्या कार्यवाहीचा नियमित 
अहवाल झासन तसेच आयुक्त, वस्त्रोद्योग यांना सादर करणे हे यंत्रमाग 
महामंडळास बंधनकारक राहील. 

११) अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (२08) यंत्रणेच्या तालुका 
स्तरावरील गोदामापर्यंत वाहतूक करतेवेळीस खराब किंवा फाटलेल्या साड्या 
आढळून आल्यास महामंडळाकडून सदर साड्या बदली करुन देण्यात येतील. 
तथापि, गोदामापासून लाभार्थापर्यंत साड्या पोहोच करतेवेळी खराब झाल्यास 
साड्या बदली करण्याबाबत महामंडळ प्रकरणपरत्वे तपासून निर्णय घेईल. 


१२) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) यंत्रणेकडे 
साड्यांचा पुरवठा केल्यानंतर तेथून अंत्योदय शिधापत्रिका धारक कुटुंबापर्यंत साडी 
वाटप करण्याची व त्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभागाची राहील व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
वस्त्रोद्योग विभागास अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १५ दिवसात 
सादर करावा. 

१३) सदर योजनेची माहिती लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्याकरीता जाहिरात करण्यासाठी 
महामंडळास निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. जाहिरातीचा मसुदा/मजकूर 
शासन मान्यतेनंतर माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध 
करण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. 
सदर शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सहमतीने 

निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१११०१७१३४५०४०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


GAURI RAHUL 
MHASKE 


(गौरी रा. म्हस्के ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा .उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) महाराष्ट्र राज्य याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. सर्व मंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन,मुंबई. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः MTAfa-319092/%¢/2023-DESKTEX-2 


७. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन,मुंबई. 

८. मा. खासदार (सवी), महाराष्ट्र राज्य. 

९. मा. आमदार (सवी), महाराष्ट्र राज्य. 

१०.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.आयुक्‍्त (TAN), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

१३.संचालक ,(रेश्ीम)रेशीम संचालनालय.नागपूर , 

१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ, नवी मुंबई 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२,मुंबई,नागपूर. 

१७. प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर/औरंगाबाद/नागपूर/मुंबई. 

१८. निवडनस्ती (टेक्स २). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


